बी.पी.एच.ई. सोसायटीचे इन्स्टिट्युट 
ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (करिअर 
डेव्हलपमेंट अन्ड रिसर्च, अहमदनगर 
या संस्थेच्या अभ्यासक्रमाबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१११/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ मे, २०२२. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१११/तांशि-४, दि.२२.०७. २०२१. 
२) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र एफ क्र.वेस्टर्न 
/१- ७०१४५२९००८, दि.३०.०४.२०२०. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२१/८३९, 
दि.१४.०९.२०२१. 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२२.०७.२०२१ च्या शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या 
Annexure-C मधील अनुक्रमांक १२ हा वगळण्यात येत आहे. 
तसेच Annexure-B या विवरणपत्रात अनुक्रमांक १० नंतर खालील रकाना समाविष्ट 


करण्यात येत आहे. 
Sr. DTE Institute Name District | Institution Minority Women| Program Level Name Intake Intake Vari | 
No. Code Type Institute Institute of Approv | Approv | ation 
Course ed for ed for 
2019- 2020- 
20 21 
11. S111 Institute of Ahmed | Private Self Y N Manage Bachelor of BFSI 25 30 5 
Management nagar Financing ment/IT/ Vocation 
Studies, Career ITES (B.Voc.) 
Development & 
Research 


2. सदर झासन शुध्दिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२२०५०९११५०११४००८ असा आहे. सदर शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2022.05.09 12:48:23 +05'30' 


(नि. ज्यो.घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
3) संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१११/तांशि-४ 


४) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५) संबंधित संस्था (संचाळक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७ सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

८) विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९) निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


